सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेंचा लाभ मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्रक्र.०७/प्रशा-२ (रोजगार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन१९९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा-३, 


दिनांक २० जुले, २००१ 


२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०१० 
३) आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, 


नवीमुंबई यांचे पत्र क्रमांक : कौविरावेउआ-२/राजप/आस्था/ 
(७९/२०१८)/३८८०-८१, दिनांक २७ जून, २०२१ 


शासन आदेश : 


संदर्भाकींत वित्त विभागाच्या दिनांक २० जुले, २००१ तसेच ०१ एप्रिल, २०१० च्या 
शासन निर्णयाअन्वये सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला व दुसरा लाभ 


लाभ मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुसार आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालयातंर्गत 
येणाऱ्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब (अ.सु.वे. 
९३००-३४८०० TS वेतन रुपये ४४००/-) या संवर्गात सेवातंर्गत सलग १२ वर्षाची नियमित 
सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत पहिला लाभ (सहाव्या वेतन 
आयोगानुसार रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रुपये ५०००/-) खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात 
येत आहे. 
सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पहिला लाभ 


अधिकाऱ्याचे सध्याचे पदनाम | विभागातंर्गत | वित्त विभाग शा.नि. दिनांक ०१ 
नाव मुळ एप्रिल, २०१० नुसार (१२ वर्ष 
= नियुक्तीचा । नियमित सेवे नंतर) लाभांच्या 
दिनांक सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित 
प्रगती योजना पहिला लाभ 
अनुज्ञेय दिनांक 
(ली q ०२ 03 oy ०५ 
| 9 | श्रीम. छा.अ.कुबळ | सहायक आयुक्त | 03.02.9888 ०३.०८.२०११ 
२ श्रीम. क.ह.जावळे | सहायक आयुक्‍त | ३१.०७.१९९९ ३१.०७.२०११ 
३ श्री. वि.जा.मुकणे | सहायक आयुक्त | १९.०७.१९९९ १९.०७.२०११ 


शासन आदेशा क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.०७/प्रशा-२ (रोजगार) 


२. आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांनी सदर आदेशाची 
अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


2 सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२१०८०६१११९११७८०३ असा आहे. 
हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Santosh Vithal 
Rokade 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१.मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२.मा.राज्यमंत्री (कौठळय विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई /नागपूर 
४.आयुक्‍त, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवीमुंबई 
५.उप आयुक्‍्त,कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय विभागीय 


मुख्यालय (सर्व) 

६.सहायक आयुक्त , जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तलय 
(सबंधित सवी 

७.सहायक आयुक्त , कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, 
(सबंधित सर्व ) 


८.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई 

९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित सवी 

११.सबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता AGRA , 
कोकण भवन, नवीमुंबई यांचेमार्फत) 

१२. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


